महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास 
प्राधिकरण (म्हाडा) कडून करण्यात येणाऱ्या 
रु. १ कोटीपेक्षा जास्त रकमेच्या कामांना 
प्रशासकीय, वित्तीय व निविदांना शासनाची 
मान्यता घेण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृहनिर्माण विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. वाटप-२०२१/प्र.क्र.५६/गृनिभू, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- २९ जून, २०२१ 


वाचा :- शासन परिपत्रक क्रमांक: वाटप-२०२१/प्र.क्र.५६/गृनिभू, दि.१६ मार्च,२०२१. 


शासन शुध्दीपत्रक-: 


संदर्भाधीन शासन परिपत्रक, दि.१६ मार्च,२०२१ मधील परिच्छेद क्रमांक चार येथे “म्हाडा 


प्राधिकरण व त्याअंतर्गत असलेल्या विविध प्रादेशिक मंडळामार्फत रु.१.०० कोटीपेक्षा जास्त रकमेच्या 
कामांना प्रशासकीय, वित्तीय व निविदांना मान्यता देण्यापूर्वी शासनाची पूर्व मान्यता घेणे आवश्‍यक 
राहील” असे नमूद केले आहे. 


त्याऐवजी, 
“म्हाडा प्राधिकरण व त्याअंतर्गत असलेल्या विविध प्रादेशिक मंडळामार्फत रु.१०.०० कोटीपेक्षा 


जास्त रकमेच्या कामांना प्रशासकीय, वित्तीय व निविदांना मान्यता देण्यापूर्वी शासनाची पूर्व मान्यता घेणे 
आवश्यक राहील *.असे वाचावे. 


२. 


सदरहू शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२१०६२९१५०७१०९९०९ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहेत. 


= 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Shrinivas Bhagvanrao Mokalikar 
Date: 2021.06.29 15:18:01 +05'30' 


(श्रीनिवास मोकलीकर ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


मा.मुख्यमंत्री, यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

मा. मंत्री, गृहनिर्माण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई -४०००३२ 

मा. राज्यमंत्री, गृहनिर्माण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई -४०००३२ 

प्रधान सचिव (गृहनिर्माण) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण, गृहनिर्माण भवन, 
वांद्रे (पूर्व), मुंबई-४०० ०५१ 

सर्व मुख्य अधिकारी, मुंबई नागपूर/अमरावती/औरंगाबाद/नाशिक/पुणे/कोकण/गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास 
मंडळ 

गृहनिर्माण विभागातील सह/उप सचिव व सर्व अवर सचिव व सर्व कक्ष अधिकारी. 


निवडनस्ती, ay कार्यासन, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 


